केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियान 
सांगली, मिरज आणि कुपवाड 
महानगरपालिकेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

(रु. २५३.४१ कोटी) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२२/प्र.क्र.३२०/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ डिसेंबर, २०२२ 
संदर्भ :- 
१. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 
२. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि - ३३, 
दिनांक १४ जुले, २०२२. 
३. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र: अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि - ३३, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 
४. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ 
प्र.क्र.१२२/ पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 
५. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे विभाग यांचे तांत्रिक मान्यतेचे आदेशा 
क्र. मु.अ(पुणे)/तांशा-३ /कुपवाड भूगयो/३३९१, दिनांक १८ ऑक्टोबर,२०२२. 
६. दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत करण्यात 
आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये 
सन २०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत 
पाणीपुरवठा, सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती 
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत 
अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मलनि:स्सारणाची सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत राज्याच्या रु. १८२३६.३९ कोटी प्रकल्प 
किंमतीच्या राज्य जलकृती आराखडयास (फक्त Capex किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली 
आहे. यामध्ये सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाचा समावेश 
असून संदर्भाधिन क्र. ५ अन्वये मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे यांनी दिलेल्या 
तांत्रिक मान्यतेनुसार त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या 
बैठकीत मंजूरी दिलेली आहे. सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२२/प्र.क्र.३२०/नवि-३३ 


शासन निर्णय :- 


०१. 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत सांगळी मिरज आणि कुपवाड 


महानगरपालिकेच्या रु. २५३.४१ कोटी प्रकल्प किंमतीच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास परिच्छेद क्र. २ 
मध्ये नमूद केलेल्या विवरणपत्रानुसार नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे :- 


(किंमत रु.कोटी) 
नागरी स्थानिक । प्रकल्प केंद्र राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेचे । मंजूर | शासनामार्फत | अनुज्ञेय अनुदान स्वराज्य संस्थेचा 

नाव व वर्ग किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | (प्रकल्प किंमतीच्या हिस्सा 
(प्रकल्प ३६.६७%) (प्रकल्प किंमतीच्या 
किंमतीच्या ३०%) 
३३.३३%) 
1 १ | २ 3 8 ५ 

सांगली मिरज 

आणि कुपवाड । २५३.४१ ८४.४६ ९२.९३ ७६.०२ 

महानगरपालिका 


०२. सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पातील घटक व त्यांचे 
अंदाजित किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे. 
Phase - I 
= Name of Subwork Cost in Rs. 
1 Working Survey 1500000 
2 Collection System 
A) For Zone 2A 
i) Trunk Main, Main Branches and Laterals Dia 150 mm to 450 
mm Total Length- 31.61 Kms ६८2 
11) Household Service Connection for Zone 2A 14809100 
1) Road Reinstating for zone 2A 73885400 
B) For Zone 2B 
i) Trunk Main, Main Branches and Laterals Dia 150 mm to 800 
mm Total Length- 100.2 Kms. ७4 
11) Household Service Connection for Zone 2B 20732800 
ili) Road Reinstating for zone 2B 171429400 
C) For Zone 3A 
i)Trunk Main, Main Branches and Laterals Dia 150 mm to 1200 
mm Total Length- 80.9 Kms. 000) 
ii)Household Service Connection for Zone 3A 18090100 
i1i)Road Reinstating for zone 3A 138598400 
3 Wet well and Panel rooms 
a) RCC Wet well and Panel room at Tuljainagar 9.1 m Dia, Cap. 8410700 
260 Cum Net and 730 Cum Gross 
b) RCC Wet well and Panel room at Kumbhar Mala 11.5 M Dia, 13383800 
cap. 571 Cum Net and 1570 Cum Gross 
c) RCC Wet well near Jagruti 5.2 m Dia Cap. 65 Cum 1323100 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२२/प्र.क्र.३२०/नवि-३३ 


4 Pumping Machinery and allied works 
a) Tuljainagar Pumping station PS 2 17975260 | 
b) Kumbhar Mala Pumping station PS 3 39772290 
c) MSEDCL Express Feeder 5971060 
5 Pumping main 
A) Tuljainagar 
1) Rising Main fromTuljainagar wet well to Wet well near jagruti, 29346800 
700 mm Dia D.I.k-9, Length - 2350 M 
1) Road Reinstating for Rising Main 3412300 
B) Kumbhar Mala 
Rising Main from Kumbhar Mala wet well to STP, 1000 mm Dia 5077000 
D.I. k-9, Length - 150 M 
| 6  |S.T.P. Type S.B.R. 27.00 MLD 274633700 
॥ A) RCC Wet Well Storage tank for Treated Water Cap 1.125 ML 7285200 
B) Disposal arrangement 1200 mm R.C.C. Pipe Length 960 M 13253600 
| 8 | Miscellaneous 
111 wall for Tulajainagar and Jagrutl Wet wells and 6645200 
b) Repairs to house connections and water supply pipe lines 486900 
c) PWD Charges 20350000 
Total net cost phase I 1588639110 
GST 18 % (Excluding PWD Charges) 282292040 
Technical checking cost 1% 15886391 
Labour insurance 1% (for PWD items only) 4577574 
Total Gross cost for Phase I Rs. 1891395115 
Total Gross cost Phase I Say 189.14 Cr. 
Phase - II 
ae Name of Subwork Cost in Rs. 
1 Working Survey 500000 
2 Collection System 
A) For Zone 1 
i) Trunk Main, Main Branches and Laterals Dia 150 mm to 500 79126100 
mm Total Length- 30.44 Kms. 
11) Household Service Connection for Zone 1 13833600 
ili) Road Reinstating for zone 1 81112500 
A) For Zone 3B 
i) Trunk Main, Main Branches and Laterals Dia 150 mm to 1000 
mm Total Length- 26.97 Kms. 0757200) 
11) Household Service Connection for Zone 3B 5498100 
ili) Road Reinstating for zone 3B 59338600 
3 Wet well and Panel rooms 
RCC Wet well and Panel room at Ahilyanagar 5.00 M Dia, 4346500 
Cap.78.5 cum Net and 266 cum Gross 
4 Pumping Machinery and allied works 
a)Ahilyanagar Pumping station PS 1] 9648150 
b)Jetting cum suction Machine 12000000 
c) MSEDCL Express Feeder 4485530 
5 Pumping main 
1) Rising Main from Ahilyanagar wet well to Wet well near Jagruti, 30911500 
350 mm Dia D.I K-9 Length-4750 M 
1) Road Reinstating for Rising main 9044700 
Gr = 3 Miscellaneous 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२२/प्र.क्र.३२०/नवि-३३ 


a) Compound wall for Ahilyanagar Wet well 1531100 

b) Repairs to house connections and water supply pipe Lines 223400 | 
7 Remaining works of sangli UGD and Miraj UGD 

a)Miraj UGD 89100000 

b) Sangli UGD 52824200 

c) PWD Charges 20982500 


Total net cost Rs. 541758880 


GST 18 % (Excluding PWD Charges) 93739748 


Technical checking cost 1% 5417589 


Labour insurance 1% (for PWD items only) 1840410 


Total Gross cost for Phase II Rs. 642756627 


Total Gross cost Phase IT Say 64.27 Cr. 


Total Phase I and Phase II Say Rs. 253.41 Cr. 


०३. सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेच्या सदर मलनिस्सारण प्रकल्पाची Opex 


किंमत सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेने उभारणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण 


करण्याचा कालावधी २४ महिने आहे. 
०४. सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास खालील 


अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे: - 


४.१ 


४.२ 


४.३ 


४.४ 


४.५ 


४.६ 


४.७ 


सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा ast मिरज आणि कुपवाड 
महानगरपालिका राहील. 

प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा सांगळी मिरज आणि कुपवाड 
महानगरपालिकेमार्फत भरण्यात यावा. 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन 
निर्णयानुसार सदर प्रकल्पाची अंमळबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस 
बंधनकारक राहील. 

राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर 
प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. तसेच या प्रकल्पासाठी डी. आय. 
पाईप्ससह सर्व प्रकारच्या पाईप्सचा देखील निविदेत समावेश करण्यात यावा. 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील पाणीपुरवठा व 
मलनि:स्सारण प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या आदर्श निविदा पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द 
करणे बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशापासून ४५ 
दिवसांच्या आत देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या 
सुधारणांची (Reforms)ydta विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान 
शहरास बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२२/प्र.क्र.३२०/नवि-३३ 


B.C 


४.९ 


४.१० 


४.११ 


४.१२ 


8.93 


४.१४ 


निधी वितरणाची कार्यपद्धती : केद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० %--४० %+ 
४०%) वितरीत केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या 
प्रमाणात राज्य हिश्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत वितरीत केला 
जाईल. 

अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी 
स्थानिक स्वराज संस्थांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीशी 
एककेंद्राभिमुख (Convergence) करणे आवश्‍यक राहील. यासाठी त्यांनी वित्त 
आयोगातून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 

सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत करण्यात 
येणारा निधी हा कार्यात्मक परिणामावर आधारित असणार आहे. तसेच, सदर 
कार्यात्मक परिणामाची पूर्तता न झाल्यास सदर प्रकल्पास निधी वितरीत करण्यात 
येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, सांगली 
मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका यांची राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी 
कार्यादेश निर्गमित केल्यानंतर सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेस 
वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता 
प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर केल्यानंतर व कार्यात्मक परिणामे साध्य केल्यानंतर 
पुढील हप्त्याचा केंद्र हिऱ्याचा व त्याप्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी वितरीत 
करण्यात येईल. 

अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या 
निधीच्या प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास 
सादर करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 
सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर 
प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात सांगळी मिरज 
आणि कुपवाड महानगरपालिकेने स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे 
अनिवार्य राहील. सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी 
वापरणे बंधनकारक असून त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही 
गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 

राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, 
मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णय क्र. 
ग्रापाधो-२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ मध्ये नमुद 
कारणाव्यतिरिकक्‍्त वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२२/प्र.क्र.३२०/नवि-३३ 


४.१५ 


४.१६ 


४.१७ 


४.१८ 


४.१९ 


यंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध 
केले जाणार नाही. 

सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व प्रकल्प 
व्यवस्थापन विकास व व्यवस्थापन सल्लागार यांची संयुक्तरीत्या राहील. 

प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता 
व देयके प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ 
दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची 
राहील. 

अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र.०३ नुसार सदर 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद 
केल्यानूसार प्रकल्प व्यवस्थापक शुल्क अदा करावे तसा ठराव संबंधीत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे तसेच 
जागा उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही प्रकल्पाचे कार्यादेश देण्यापूर्वी करण्यात 
यावी. 

सांगळी मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेस यापूर्वी युआयडीएसएसएमटी/ 
अमृत अथवा इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या प्रकल्पातील 
उपांगे व या प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये व्दिरुक्‍्ती (Duplication) होत नसल्याची 
खातरजमा करण्याची जबाबादरी संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, या 
प्रकल्पाचे व्यवस्थापन सल्लागार व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची राहील. 


०५. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियांनाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व 
मार्गदर्शक सुचना सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेच्या मलनिस्सारण 


प्रकल्पास लागू राहतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०७१३०८१५०७२५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Digitally signed by SHRIKANT C 


SHRIKANT ५५... 


o=Mantralaya, ou=URBAN 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
C A N D G EF email=shrikant.andge@nic.in, c=US 

Date: 2022.12.09 18:36:02 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२२/प्र.क्र.३२०/नवि-३३ 


२. मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

४. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

५. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 

८. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय ,मुंबई. 
९. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई 
qo. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग. 

११. जिल्हाधिकारी, सांगली मिरज आणि कुपवाड. 

१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सांगली मिरज आणि कुपवाड. 
१३. SQA TS मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका. 
१४. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


